RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ८ , अंक - १७ ] 


गुरुवार , जून २७, २०१९ / आषाढ ६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( ज . ) यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका, पुणे 

पोट-निवडणूक २०१९ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची ड) निवडणूक नियम क्रमांक ३ ९ (२) अन्वये 

निकाल प्रकटन 
क्रमांक अतिमआ ( ज)/निवडणूक -२५५/ २०१९ .-- मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील पत्र जा . क्र . रानिआ /मनपा 
२०१९/प्र. क्र . ३/ का. ५, दिनांक २४ मे २०१९ अन्वये रविवार , दिनांक २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 
१ ( अ) आणि प्रभाग क्रमांक ४२ ( अ व ब) च्या पोट -निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे, त्यांचे राहण्याचे ठिकाण व पक्षाचे नाव महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची ड), प्रकरण १, निवडणूक नियम क्रमांक ३९ (२) अन्वये प्रभाग व जागानिहाय प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 

परिशिष्ट 


" 


प्रभाग क्रमांक 


जागा 


आरक्षण 


निर्वाचित सदस्यांची नावे 


पत्ता 


पक्ष 


व नाव 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


( १) कळस -धानोरी अ अनुसूचित जाती ( महिला) श्रीमती जाधव ऐश्वर्या आशुतोष 


अ सर्वसाधारण 


श्री . ढोरे गणेश बाळासोा. 


( ४२) फुरसुंगी 
लोहगाव उर्वरित 


स . नं . ११४/४ , श्रमिक , भारतीय जनता पार्टी 
चव्हाण चाळ , विश्रांतवाडी, 
ए -१, पिन -४११ ००१. 
मु . पो . फुरसुंगी, स . नं . २२२ , नॅशनलिस्ट काँग्रेस 
ढोले वस्ती, पिन -४१२ ३०८ 

पार्टी. 
मु . पो. धायरी, तालुका हवेली , भारतीय जनता पार्टी 
जिल्हा पुणे, पिन-४११ ०४१ . 

रुबल अग्रवाल , 
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( ज .), 

पुणे महानगरपालिका, पुणे. 


ब सर्वसाधारण ( महिला) 


श्रीमती अश्विनी किशोर पोकळे 


पुणे, २७ जून २०१९ . 


( १ ) 


एच-१३९ , भाग एक - अ ( असा. ) (पु.वि.पु.) - १७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जून २०१९ / आषाढ ६, शके १९ ४१ 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 
कोल्हापूर महानगरपालिका 

पोट -निवडणूक २०१ ९ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची ड) निवडणूक नियम क्रमांक ३९ (२) अन्वये 

निकाल प्रकटन 
क्रमांक मआ / वशि / ४०० / २०१९ .-- मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील पत्र जा. क्र . रानिआ /मनपा २०१९/ प्र. क्र . ३/ का . 

२०१ ९ अन्वये रविवार , दिनांक २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २८ 
(सिद्धार्थनगर, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) व प्रभाग क्रमांक ५५ (पद्माराजे उद्यान , सर्वसाधारण ) च्या पोट-निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची 
नावे, राहण्याचे ठिकाण, प्रभागाचे नाव [ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची "ड"), निवडणूक नियम क्रमांक ३९ ( २) अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहेत . 

परिशिष्ट 


५ , दिनांक 


२४ 


मे 


अ . क्र . 


प्रभागाचे नाव 


आरक्षण 


निर्वाचित उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


पक्ष 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


श्री . जय बाळासोा पटकारे 


प्रभाग क्रमांक २८ नागरिकांचा मागास 
सिद्धार्थनगर. प्रवर्ग , 


हॉटेल , 


२ 


प्रभाग क्रमांक ५५ सर्वसाधारण 
पद्माराजे उद्यान . 


श्री . अजित ऊर्फ पिंटू 
विश्वास राऊत. 


१ ९ ५, ई, विचारे माळ , इंडियन नॅशनल काँग्रेस 
कदमवाडी रोड , लिशा 

कोल्हापूर . 
५०० , ए वॉर्ड , वेताळ 

इंडियन नॅशनलिस्ट काँग्रेस 
माळ, तालीमजवळ, 
कोल्हापूर . 

मल्लिनाथ कलशेट्टी, 

आयुक्त , 
कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 


शिवाजी पेठ , 


कोल्हापूर , २७ जून २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


